महाराष्ट्र वैदयकीय वस्तू खरेदी प्राधिकरणावर 
कार्यरत राहणाऱ्या अधिकारी/कर्मचारी/ कंत्राटी 
कर्मचारी यांचे वेतन व भत्ते व आस्थापना विषयक 
खर्च भागविण्याकरिता नवीन लेखाशिर्षास 
मान्यता देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः वैखप्रा -४५२३/प्र.क्र. १०९/आरोग्य-८ 
१० वा मजला, गोकुळदास तेजपाल रूग्णालय संकूल इमारत, 
नवीन मंत्रालय, मुंबई - ४००००१. 
दिनांक : १० जुलै , २०२३. 


वाचा :- 

१) सहसंचाळक, आरोग्य सेवा (खरेदी कक्ष),आरोग्य सेवा आयुक्तालय ,मुंबई यांचे पत्र 
जा.क्र.२०७९/आसेआ/खरेदी कक्ष/ महाराष्ट्र वैद्यकीय वस्तू खरेदी प्राधिकरण २०२३ ची 
अंमलबजावणी करण्याबाबत/ २०२३-२४, दि.०८.०५.२०२३. 

2 सार्वजनिक आरोग्य विभाग शासन निर्ण वैखप्रा-४५२३/प्र.क्र.९१/आरोग्य-८, 
दि.३०.०५.२०२३. 

3) भारतीय लेखापरीक्षा व लेखा विभाग ,महाळेखापाल कार्यालय,मुंबई यांचे पत्र क्र.ख.वि/चा- 
१/सा आ विभाग/यु ओ आर -४३/२०२३-२४/४१२, दि.३०.०६.२०२३. 


प्रस्तावना:- 

महाराष्ट्र वैद्यकीय वस्तू खरेदी प्राधिकरणामार्फत विवक्षित वैद्यकीय वस्तुंची एकाच ठिकाणी 
खरेदी आणि परिपूर्ण (टर्न की) प्रकल्पांची अंमलबजावणी, उच्च दर्जाची पारदर्शकता, निःपक्षता, 
न्यायबुद्धी आणि योग्य व एकरूप दराने आणि अपेक्षित गुणवत्ता व प्रमाणात राज्य शासनाच्या 
अखत्यारीतील आरोग्य संस्थासाठी आणि इतर विवक्षित आरोग्य संस्थांसाठी वेळेत पुरवठा करण्याचे 
सुनिश्चित करण्यासाठी आणि तद्‌नुषंगिक बाबींकरिता “महाराष्ट्र वैदयकीय वस्तू खरेदी प्राधिकरण 
अधिनियम, २०२३” दि.१७.०३.२०२३ रोजी महाराष्ट्र असाधारण राजपत्रात प्रसिध्द करण्यात आलेला 
आहे. सदर अधिनियमांअंतर्गत “महाराष्ट्र वैद्यकीय वस्तू खरेदी प्राधिकरण नियम, २०२३, दि. 
१०.०५.२०२३ रोजी महाराष्ट्र असाधारण राजपत्रात प्रसिध्द करण्यात आलेले आहेत. सदर प्राधिकरण 
दि.१०.०५.२०२३ पासून अस्तित्वात आलेले आहे. महाराष्ट्र वैदयकीय वस्तू खरेदी प्राधिकरणावर 
कार्यरत राहणाऱ्या अधिकारी/कर्मचारी/ कंत्राटी कर्मचारी यांचे वेतन व भत्ते व आस्थापना विषयक खर्च 
भागविण्यासाठी नवीन लेखाशिर्षास मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 

महाराष्ट्र वैदयकीय वस्तू खरेदी प्राधिकरणावर कार्यरत राहणाऱ्या अधिकारी/कर्मचारी/ कंत्राटी 
कर्मचारी यांचे वेतन, भत्ते व आस्थापना विषयक खर्च भागविण्यासाठी पुढील प्रमाणे नवीन लेखाशिर्ष 
उपलब्ध करुन देण्यास प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे:- 


शासन निर्णय क्रमांकः वैखाप्र -४५२३/प्र.क्र.१०९/आरोग्य-८ 


मागणी क्र.आर-१ 


Demand No.R-1 


2290 वैद्यकीय सेवा 2210 Medical and Public Health 
व सार्वजनिक आरोग्य 
०६ सार्वजनिक आरोग्य ७ Public Health 
Pee] ०१ संचालन व प्रशासन 001 Direction and Administration 
(03) महाराष्ट्र वैद्यकीय वस्तू खरेदी प्राधिकरण | (03) Maharashtra Medical Goods 
Procurement Authority 
(03) (09) | महाराष्ट्र वैद्यकीय वस्तू खरेदी | (03) (01) | Establishment Expenditure of 
प्राधिकरणाचा आस्थापना खर्च Maharashtra Medical Goods 
Procurement Authority 
(अनिवार्य) निवार्य) (Committed) 
(२२१०<०१४) (2210014) 
(३१) सहायक अनुदाने (वेतनेतर) 31 Grants-in-aid ( Non-salary) 
(३६) सहायक अनुदाने (वेतन) 36 Grants-in-aid (Salary) 


०२. सदर शासन निर्णय वित्त विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र. २५१/व्यय-१३, fF.22.0§.2023 


अन्वये व महालेखापाल कार्यालयाच्या दि. 30.0§.2023 रोजीच्या पत्रान्वये निर्गमित करण्यात येत 


आहे. 


०३. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३०७०४२००३२०५८१७ असा आहे. हा शासन 


निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


प्रत:- 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


SACHIN 


SHAMKANT 


DESAI 


Digitally signed by SACHIN SHAMKANT DESAI 
DN: c=IN, o0=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, 
ou=PUBLIC HEALTH DEPARTMENT, 
2.5.4.20=52275339d48b6fd35ef523ecd953ba59 
cbb2b2b4d441 3dff8b3f2fb17710505f, 
postalCode=400032, st=Maharashtra, 
serialNumber=6FFO4EBFFAB4F962AD757B0E36 
E3A96AB5DB4421F6C9568763153DEA139498B2 
,cn=SACHIN SHAMKANT DESAI 

Date: 2023.07.10 11:55:50 --05'30' 


(सचिन देसाई) 


अवर सचिव महाराष्ट्र शासन 


१) आयुक्त, आरोग्य सेवा तथा अभियान संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई. 


२) व्यवस्थापकीय संचालक, हाफकिन बायो-फार्मास्युटीकल्स कॉर्पोरेशन लि.परेल,मुंबई 
३) संचालक, आरोग्य सेवा, आरोग्य संचालनालय, मुंबई. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः वैखाप्र -४५२३/प्र.क्र.१०९/आरोग्य-८ 


सह संचालक,आरोग्य सेवा,रुग्णालये (राज्यस्तर),आरोग्य सेवा संचालनालय मुंबई 
सहसंचालक, आरोग्य सेवा, (हिवताप, हत्तीरोग व कीटकजन्य आजार) पुणे ६ 


8) 
) 
६) अतिरिक्‍त संचालक,मानसिक आरोग्य , आरोग्य सेवा संचालनालय, मुंबई 
) 
) 
) 


सह संचालक, आरोग्य सेवा, (खरेदी कक्ष),आरोग्य सेवा संचालनालय मुंबई 
सह संचालक आरोग्य सेवा, (अर्थ व प्रशासन),आरोग्य सेवा संचालनालय मुंबई 
महालेखापाल, महाराष्ट्र-१/२, (लेखापरीक्षा/लेखा अनुज्ञेयता),मुंबई/नागपूर 
qo) वित्त विभाग (अर्थ-९/व्यय -१३) Fareed, Fay 

११)अधिदान व लेखाधिकारी,मुंबई 

१२) निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी,मुंबई 

१३) निवडनस्ती (आरोग्य-८) 


S 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


